जल जीवन Pea अंतर्गत सर्वसाधारण 
घटकाखाळलीळ सहाय्यिकृत बाबी, पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण या बाबींकरीता 
निधी (केंद्र हिस्सा) राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिशनला वितरित करणेबाबत 

लेखाशीर्ष (२२१५ ९९८९) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (३) /पापु १० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, 
HIPS मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई 
तारीख: ३० डिसेंबर,२०२० 


वाचा- 

१. केंद्र शासनाचे आदेशा H.G-99099/9/2020-JJM-I-DDWS/24, दि.२४.०८.२०२० 

२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग.क्र. जजमि २०२०/ प्र.क्र.१३८/ TY १० (०७) 

दि.०४.०९.२०२० 

प्रस्तावना- 

संदर्भिय क्र. १ च्या आदेशान्वये केंद्र शासनाने वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ करीता जल जीवन 
far अंतर्गत केंद्र हिळ्याचा निधी राज्यास उपलब्ध करुन दिलेला आहे. संदर्भिय क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात जल जीवन Far राबविण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या 
आहेत. केंद्र शासनामार्फत सर्वसाधारण घटकाखाळील सहाय्यिकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व 
सर्वेक्षण या बाबींकरीता राज्यास प्राप्त निधी वित्त विभागाने STANT २२१५ ९९८९ (केंद्र हिस्सा) खाली 
बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 


जल जीवन Fem या केंद्र wee योजनेंतर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली 
कार्यन्वित करण्याकरीता स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये राज्य नोडल खाते (Single Nodal Account) 
उघडण्यात आले आहे. वित्त विभागामार्पत सर्वसाधारण घटकाखालीळल सहाय्यिकृत बाबी व पाणी 
गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षण या बाबींकरीता (केंद्र हिस्सा) प्राप्त निधी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थपन 
प्रणालीच्या राज्य नोडल खात्यात जमा करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय- 


जल जीवन FRM अंतर्गत सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये मागणी क्र. वाय-२, 
ळेखाशीर्ष २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, १०२ ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम, ०२ जिल्हा परिषदांना 
योजनांतर्गत अनुदाने, (०२) (३०) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम सहाय्यीकृत बाबी व पाणी गुणवत्ता 
संनियंत्रण व सर्वेक्षणासाठी अर्थसहाय (केंद्र हिस्सा) (६० टक्के) यासाठी अनुदाने, ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२१५ ९९८९) रु. ३२,१७,५५,०४०/- ( अक्षरी -रुपये बत्तीस कोटी सतरा लक्ष 
पंचावन्न हजार चाळीस फक्त ) ( मागील वित्तीय वर्षातील अखर्चित रु.१६,९३,९००/- + चालु वित्तीय 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (३) / WY १० 


वर्षातील रु. ३२,००,६१,१४०/-) इतका निधी वितरणास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. हा निधी 
राज्य पाणी व स्वच्छता मिडानळा जल जीवन Fear कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 
प्रणाळीकरीता उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खात्यामध्ये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. सदर निधी तात्काळ राज्य पाणी व स्वच्छता Par (जळ जीवन मिडान) या नावाने उघडण्यात 
आलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, मुंबई (IFSC Code- SBIN ००००३००) येथील राज्य 
नोडल खाते क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करण्यात यावा. हा निधी जमा झाल्यानंतर पुढील सर्व 
आव्यक कार्यवाही Fart संचालक, जल जीवन Far (राज्य पाणी व स्वच्छता far) यांच्याद्वारे 
करण्यात यावी. 


२. जल जीवन PRM कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनामार्फत प्राप्त निधीपैकी २% निधी पाणी गुणवत्ता 
संनियंत्रण व सर्वेक्षण (WQMS) व 4% निधी सहाय्थयिकृत बाबी (Support activities) या घटकाखाली 
स्वतंत्रपणे तरतूद करणेबाबत जल जीवन Fae मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमुद आहे. त्यानुसार 
उपरोक्त रु. ३२,१७,५५,०४०/- (अक्षरी- रुपये बत्तीस कोटी सतरा लक्ष पंचावन्न हजार चाळीस फक्त) 
इतक्या निधीपैकी सहाय्यिकृत बाबींकरीता (Support ) रु.२३,०३,५५,०४०/- (रु.तेवीस कोटी तीन लक्ष 
पंचावन्न हजार चाळीस फक्त) व पाणी गुणवत्ता संनियंत्रण व सर्वेक्षणाकरीता (//७॥॥७) रु. 
९,१४,००,०००/- (अक्षरी- रुपये नऊ कोटी चौदा लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. त्यानुसार याबाबत Far संचालक, पाणी व स्वच्छता fer यांनी स्वतंत्र लेखे 
ठेवावेत. 

३. सदर रक्‍कम SERA करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी अवर सचिव (रोखझाखा) 
(श्री.पां.रा.खोटरे) यांना व नियंत्रक अधिकारी म्हणून सह सचिव (श्री.म.बा.हजारी), पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर रक्कम (श्री.पां.रा.खोटरे) 
आहरण व संवितरण अधिकारी तथा अवर सचिव Res), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई मुख्य शाखा, मुंबई (IFSC Code- SBIN 
0000300) येथे उघडण्यात आलेल्या राज्य नोडल खाते क्र.३९२२२५४८२४२ मध्ये जमा करावी. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं २०२०/ प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्ठातील अनुक्रमांक १ ते ८ व He मधील तपासणी सूचीतील 
अ.क्र.१ ते १० मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


प. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.३०६/व्यय-३, दि.२९.१२.२०२० अन्वये 
प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेजेएम-२०२०/प्र.क्र.११० (३) / पापु १० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२३०१६०१४७७६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saroj Rajesh Deshpande 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Supply 
And Sanitation Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra 


Saroj Rajesh 
25.4.20=6a31a461 10fSbc3d6fc7bdf1d6619a227d04e20859a 
e S h p a Nn e 66b7faddf9190ac096802, cn=Saroj Rajesh Deshpande 


Date: 2020.12.30 16:04:41 +05'30' 


(सरोज देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. श्री.म.बा.हजारी, सह सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. श्री.पां.रा.खोटरे, अवर सचिव, पाणी पुरवठा स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना विनंती करण्यात येते की, उक्त निधी तातडीने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य 
शाखा, फोर्ट मुंबई येथील राज्य पाणी व स्वच्छता PAA खात्यात जमा करावा. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय 
सहाय्यक 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई/ २- नागपूर 
४. Rar संचालक, जल जीवन fam, बेलापूर, नवी मुंबई 
५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 
६. उप सचिव/ सह सचिव (अर्थसंकल्प), वित्त व नियोजन विभाग, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई 
९. कार्यासन पापु-०४/२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती (पापु १०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


